रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे  दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


शासन निर्णय क्र. MTAfA-y003 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation 


Marketing and Textile 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.सीएसबी-१०९४/ (§943)/ उद्योग-५, 
दिनांक २७.०८.१९९७ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.रेशीम-१३०८/ प्र.क्र.३३/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२.०३.२०११ 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.रेशीम-१३११/ प्र.क्र.२१७/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२.०३.२०१२ 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१९१६/ प्र.क्र.३८/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक ०९.०३.२०२२ 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, क्र सपववि ४००३१/१/२०२३- 
DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation दि.१४ मार्च, 2023. 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दिनांक 30.02.2023 
७ शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
0% .O8 .2ORZ 
८) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रे/ कार्या-१/ आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/ 
९६८, दिनांक ३१.०७.२०२३ 
९) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रे/ कार्या-१/ आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/ 
१२०८, दिनांक २१.०९.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भिय दिनांक २७.०८.१९९७ रोजीच्या शासन 


निर्णयाद्वारे रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून विविध आस्थापनातून रेशीम 


संचालनालयाकडे पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन दिनांक २२ मार्च, २०११ व दिनांक २२ 
मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे रेशीम संचालनालयातील एकूण ३७९ पदे मंजूर आहेत. 
त्यापैकी एकूण ३०३ पदे ही वेळोवेळी स्थायी करण्यात आली असून एकूण ७६ पदे ही अस्थायी आहेत. 


तथापि, 


रेशीम संचाळनायातीलळ आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन संदर्भाधीन दिनांक 


०९.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे 399 नियमित पदे व ५४ बाह्मस्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३ 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation Marketing and Textile 


sa सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यास आली आहे. तसेच, पुर्वीच्या आकृतीबंधामधीळ 
वाहनचालक १२ पदे शिपाई ५६ पदे हे मृत संवर्ग घोषीत करण्यात आले आहेत. व सदर मृत संवर्गात 
जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. रेशीम संचालनालयातील अस्थायी पदे दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
पुढे सुरू ठेवण्यास संदर्भाधीन दिनांक १४.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली 
आहे. आता संचालक (रेशीम) यांच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१.०७.२०२३ व दिनांक २१.०९.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये रेशीम संचालनालयातील अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


३. विभागाच्या आकृतीबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
SAM अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.08.2023 ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाचे दि.३१.०८.२०२३ चे शासन निर्णय व त्यानुषंगाचे 
दि.०६.०९.२०२३ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहे. 
त्याअनुषंगाने रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ६३ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, दिनांक ०९.०३.२०२२ 
अन्वये वाहनचालक व शिपाई हे संवर्ग मृत ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या संवर्गात कार्यरत 
असलेली पदे अधिसंख्य गणण्यात यावी. सदर अधिसंख्य पदे त्यावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती 
/ राजीनामा/ मृत्यु इत्यादी कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर आपोआप रद्द होईल. 


२. उक्त खर्च हा पुढील लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक व्ही: 
मुख्य लेखाशीर्ष +: २४२५ सहकार 
गौण शीर्ष : 004(09)(93) रेज्ीम संचालनालय 


(२४२५ १३४१) (अनिवार्य) 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३ 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation Marketing and Textile 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१४१००५१००२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
11 अ 99 DN: IN, :<GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -COOPERATION. 
सहपत्र क की प्रपत्र 3 MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
क 2.5.4.20=189da489d797e1e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1867" 
5a13147d142a80, pe 'ICode=400032, st: hi 
KO C H A R E KA R rialN be -CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 5CCSBFBE55 
4420E4D68E5F4B112388A, ‘SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
Date: 2023.10.03 14:12:34 +05'30" 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
न 


१) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, मंत्रालय, मुंबई 

३) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा 
माळा,बी विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स,नागपूर-४४०००१ 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 

अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, (व्यय २/ अर्थसंकल्प-१३/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 

qo) ud रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२ 

११) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३ 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation Marketing and Textile 


प्रपत्र 


(शासन निर्णय, arafa-yoo39/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation 


Marketing and Textile, दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे सहपत्र) 


अ. पदनाम मंजूर पदे | स्थायी पदे | मंजूर पदांपेकी | मुदतवाढ 
क्र. अस्थायी पदे देण्यात 
(३-४) येणारी 
अस्थायी पदे 

(9 (2) (3) (8) (५ (§) 

q | संचालक 1१ १ fF ire 

2 | उपसंचालक a 1 a शिकवा 

३ । सहायक संचालक २ २ २ 

४ | रेशीम विकास अधिकारी (श्रेणी-१) १२ १० २ २ 

५ | रेशीम विकास अधिकारी (श्रेणी-२) २१ १७ ४ ४ 

६ । वरीष्ठ तांत्रिक सहायक GY ४४ शिक शा १ 1११ | १ 

७ । वरीष्ठ क्षेत्र नि- प्रयोगशाळा ३१ २५ 1. ६ 

सहायक 

८ | प्रयोग निर्दशाक १४ oe q 3 3 

९ क्षेत्र सहायक ११४ ९१ २३ २३ 

qo | इलेक्ट्रीशान 1१ १ fF fF 0___| 

११ | १ | मॅकेनिक || a ce Pp fF 0___| 

१२ | रेअरींग ऑपरेटिव्ह ६ ५ १ १ 

१३ | रेअरर्स/प्रयोगशाळा परिचर LS ee | ० ८ २ २ 

१४ | लेखाधिकारी, वर्ग-१ | | 1 १__| po fF oo 

१५ | वरीष्ठ अधीक्षक २ १ १ १ 

१६ | अधीक्षक (लेखा व आस्था) ३ २ १ १ 

१७ । वरीष्ठ सहायक १६ १३ ३ ३ 

१८ | लिपिक तथा टंकलेखक १७ १४ ३ ३ 
एकूण पदे ३११ २४८ ६३ ६३ 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


S H RA D D H A D E V E N COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=189da489d797e 1e6a67b7d97496ef70683916299eabS 
1¢867c5a13147d142a80, ps I (00032, st=Maharasht! 
serialNumber=CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E8715CC5B 
KO र H A R E KA R FBE554420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN 
KOCHAREKAR 
Date: 2023.10.03 14:13:00 +05'30" 


(श्रद्धा कोचरेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


